RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार 


वर्ष २, अंक १४ ( २ ) ]] 


गुरुवार, मार्च ३१ , २०१६ / चैत्र ११ , शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे २,किंमत : रुपये २३.०० 


. 


असाधारण क्रमांक १६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 


सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९ ५८ यात आणखी सुधारणा 

करण्यासाठी अधिनियम 


पृष्ठे 
१-२ 


दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे , प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे . 


प्रकाश हिं . माळी, 

सचिव , 
महाराष्ट्र शासन , 

विधि व न्याय विभाग . 


सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १० . 


“ 


" 


दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी 


( मा . राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर 

महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम .) 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १ ९ ५८ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम . 


१ ९ ५ ९ चा 


ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र 

ग्रामपंचायत अधिनियम यात आणखी 

सुधारणा 
३. करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सदुसष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , पुढीलप्रमाणे अधिनियम करण्यात 
येत आहे : 
१ . या अधिनियमास , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( सुधारणा) अधिनियम , २०१६ असे म्हणावे. 

संक्षिप्त नाव . 


( १ ) 


भाग चार - १६-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च ३१, २०१६ / चैत्र ११, शके १ ९ ३८ 


सन १ ९ ५ ९ चा 


३ . 


३ याच्या कलम 

१०-१क ची 


२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “मुख्य अधिनियम ” असा करण्यात आला १९५ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक आहे) याच्या कलम १०-१क च्या विद्यमान परंतुकांऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील : 

“परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सार्वत्रिक किंवा 
पोट-निवडणुकांकरिता नामनिर्देशनपत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक हा ३१ डिसेंबर २०१७ किंवा त्यापूर्वीचा असेल , 
मात्र, जिने नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी 
समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु , जिला नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकाला वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले 
नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत , 


सुधारणा. 


( एक ) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत 
किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा ; आणि 


( दोन ) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत , पडताळणी 
समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील याबद्दलचे हमीपत्र , 


सादर करील : 


परंतु आणखी असे की , त्या व्यक्तीने, ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा 
महिन्यांच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास , तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द 
झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती , सदस्य राहण्यास निरर्ह ठरेल. ". 


सन १ ९ ५ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 


३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३०-१क मध्ये विद्यमान परंतुकांऐवजी पुढील परंतुके दाखल करण्यात 
येतील 


: 


३ याच्या कलम 


३०-१क ची 


सुधारणा . 


परंतु , राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सरपंच पदाच्या 
निवडणुकीकरिता नामनिर्देशनपत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक हा , २८ फेब्रुवारी २०१८ किंवा त्यापूर्वीचा 
असेल, मात्र, जिने नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी 
पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल , परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकाला वैधता 
प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत, 


- 


( एक ) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत 
किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा ; आणि 


( दोन ) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत, पडताळणी 
समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील याबद्दलचे हमीपत्र , 


सादर करील : 


परंतु आणखी असे की, त्या व्यक्तीने, ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा 
महिन्यांच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास , तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द 
झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती , सरपंच राहण्यास निरर्ह ठरेल . ”. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


